गट होतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शोतकऱ्यांच्या 
गट शेतीस चालना देणे" या योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ 
व सन २०१८-१९ अंतर्गत निवड करण्यात आलेले 
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षाची दि.०१.०४.२०२२ 
ते दि. ३१.०३.२०२४ मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- १८ मे, २०२३ 


संदर्भ : 

१) कृषि व पदुम विभाग , शा.नि. क्र.: कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२ /भाग१/ ३-अ, दि.०५.१०.२०१८ 

२) कृषि व पदुम विभाग , शा.नि. क्र.: कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२ /भाग१/ ३-अे, दि.०९.०९.२०१९ 

३) कृषि व पदुम विभाग , शा.नि. क्र.: कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२ /भाग१/ ३-अ, दि.२४.१२.२०२१ 

8) आयुक्त(कृषि) यांचे पत्र क्र. कृुआ/ संचा. आत्मा/गटशेती/वि.प्र.५/१९२१५/२०२२, दि.२७.०५.२०२२ 
५) आयुक्त(कृषि) यांचे पत्र क्र. कृुआ/ संचा. आत्मा/गटशेती/वि.प्र.५/१३६२१/२०२३, दि.२०.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र शासनाच्या दृष्टीकोणास अनुसरुन पीक 

उत्पादन वाढविण्यासाठी निविष्ठा, प्रशिक्षण, सिंचन, यांत्रिकीकरण, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, कृषिमाल 
प्रक्रीया व पणन इत्यादी बाबी महत्वाच्या ठरतात. राज्यातील शेतकऱ्यांची जमीनधारणा कमी असल्याने 
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्यासाठी सामुहिक शेती, शोती करण्याची आधुनिक पध्दती व 
काटेकोर नियोजनाची आवश्‍यकता ही बाब विचारात घेऊन "गट शोतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी 
शेतकऱ्यांच्या गट होतीस चालना देणे" ही योजना राबविण्यास संदर्भाधीन दि. ५.१०.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.सदर शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत योजना सन २०१७-१८ व सन 
२०१८-१९ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती 

वाढती ळोकसंख्या व जमीनीचे तुकडीकरण यामुळे वहिती जमीनीचे प्रती खातेदार क्षेत्र कमी झाले 
आहे. त्यामुळे शेतक-याला शोती करणे आर्थिक दृष्ट्या किफायतीशीर व्हावे यासाठी गट ]शोतीस प्रोत्साहन व 
सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस चालणा देणे" सुरु करण्यात आली आहे. हा GT व योजनेची 
फलनिष्पत्ती लक्षात घेता, "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट होतीस चालणा देणे" 
या योजनेस संदर्भाधीन दि.०९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दोन वर्षाची मुदतवाढ ( सन २०२०- 
२१ पर्यंत) देण्या आली होती. तसेच दि. २४.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेस दि. 
०१.०४.२०२१ ते ३१.०३.२०२२ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

तथापि आता या योजनेंतर्गत सोलापूर,सातारा,कोल्हापूर,औरंगाबाद, जालना,बीड,लातूर 
उस्मानाबाद, अकोला, वर्धा,नागपूर,चंद्रपूर या बारा जिल्ह्यांमधील सदर योजनेकरीता सन २०१७-१८ व सन 
२०१८-१९ अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गटांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सदर योजनेस दोन वर्षाची, 
दि.०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतच्या प्रस्ताव आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास 
सादर केला आहे.त्यास अनुसरून सदर बारा जिल्ह्यांतील शेतकरी गटांचे सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ 
अंतर्गत निवड करण्यात आलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षाची दि.०१.०४.२०२२ ते दि. ३१.०३.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्याबाबत शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
१ "गट ]ोतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शोतकऱ्यांच्या गट होतीस चालना देणे" या योजनेंतर्गत 
सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर उस्मानाबाद, अकोला, वर्धा, 


शासन निर्णय क्रमांकः कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/३-ओ 


नागपूर, चंद्रपूर या बारा जिल्ह्यांमधील सदर योजनेकरीता सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ अंतर्गत 
निवड करण्यात आलेल्या गटांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सदर योजनेस दोन वर्षाची, 
दि.०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या नियम १५ अन्वये देण्यात आलेल्या शासनाच्या 
कामकाजासंबंधी अनुदेश क्र.२९ (१) नुसार प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमीत 
करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ  क्र.१७/१४३१, 
दि. २८/०३/२०२३ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०३/२३/व्यय१, 
दि.२८/०४/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१८१५३०४२५२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANITA PRAMOD TUMMULWAR 
AN | T A Pp RAM D ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
0: 


-4a2a38bd3219cb07837653760d3739e645909¢87e1f590: 
4c48acSbe90c24t harash 


४688, postalCode=400032, st=Mi 
serialNumber=39B0AF455329387CB 15636BD36438437C8ADACCS 
92042C2DF9B77B499001996D, “ANITA PRAMOD TUMMULWAR 


Date: 2023.05.18 15:33:07 +05'3! 


(अनिता तुम्मुलवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त,कृषि,महाराष्ट्र राज्य,पुणे (५ जादा प्रतीसह) 

६. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

७. संचालक आत्मा, तथा कृषि नोडल ARON, HY आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
८. सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१०. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२. सर्व उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालय 

१३. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

१४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२,(लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता ),नागपूर 

१५. निवड नस्ती (का.३ ओ). 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


